कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावरुन 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नतीउपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. १९२(१)/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०३ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ: सा. बां. विभाग शासन आदेठा क्र.: पीओजी-१२१९/प्र.क्र. १९२(८)/सेवा-१, दि. १३ नोव्हेंबर, २०२० 


शासन आदेड़ा :- 


संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातील श्री. भरत अर्जुन शिंदे, कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे यांना 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. पदोन्नतीउपरांत अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
पुणे या पदावर अन्य अधिकाऱ्याची पदस्थापना स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | कार्यरत असलेले ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 
i श्री. भरत अर्जुन शिदे कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता व (Rad पदी) 
(इ.मा.व.) पुणे महानगर प्रदेश विकास सहसंचालक, महाराष्ट्र 
प्राधिकरण, पुणे अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक 


२. श्री. भ. अ. शिंदे यांच्या संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शुर्ती लागू राहतील. 

३. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. शिंदे यांना पदोन्नतीउपरांत पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून Vaya करावे व नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, श्री. शिंदे यांना पदोन्नतीउपरांत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 
कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
शासनास doserl .pwd@ maharashtra. gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 

४. श्री. शिंदे यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 
अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. शिंदे यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

५. सदर पदोन्नतीउपरांत श्री. शिंदे यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत कार्यभार न 
स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे समजण्यात येईल व यासंदर्भात सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक १२.९.२०१६ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 

६. श्री. शिंदे यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प 
द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ 
मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. १९२(१)/ सेवा-१ 
७. श्री. Bre यांना प्रतिनियुक्तीच्या पदावर नियुक्ती / पदस्थापना देण्यात आळी आहे. सदर नियुक्ती ही 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे. 
८. श्री. शिंदे यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होताच पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०३१८३१०५५८१८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5 A M P AT Digitally signed by SAMPAT DASHRATH SURYAVANSHI 
DN: c=I ment of Maharashtra, ou=Public 
s t, postalCode=400032, 


Worl 
DASHRATH वहा 
2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc088 


=e! 
7¢9102b4130ae3ef3dd803b7322, cn=SAMPAT 


SURYAVANSHI Sanus 
(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे, 

४. सवचिव, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर, 

६. मुख्य अभियंता व सह सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

८ 

९ 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
१०. श्री. भरत अ. शिंदे, कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगर wear विकास प्राधिकरण, पुणे, 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
१२. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /नाशिक, 
१५. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा.मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१८. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
२०. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२१. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२२. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३. कार्यासन आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


